विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व 
विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती / 
फ्रिशीप योजनेंतर्गत Diploma in Mechatronics 
Engineering या कोर्सचा महाडीबीटी प्रणालीवर 
समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-१ 
मोती महल, २ रा मजला, १९५ ,जे. टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०० ०२० 
दिनांक : ३१ मे, २०२३. 


वाचा-१. शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण, दि.२१.०८.२०१७ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/सं.क्र.५२/स्वी.स, दि.०२.११.२०२० 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या सन १९९८ मधील मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमुक्त जाती, भटकया जमाती, इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. केंद्र शासन पुरस्कृत भारत 
सरकार शिष्यवृत्ती योजनेतर्गत, केंद्र शासनाने सन १९९८ च्या पत्रकान्वये विहित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या 
गटानुसार एकूण ६०५ अभ्यासक्रम विहित करण्यास वाचा क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, 
सदर अभ्यासक्रमात यथास्थिती वाढ किंवा बदल करण्याचे अधिकार शासन वा शासन नियुक्‍त समितीस 
राहतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील वाचा क्र.२ अन्वये गठीत समितीच्या दि.१४.१२.२०२१ च्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार Diploma in Mechatronics Engineering हा कोर्स रोजगारान्मुख असून ते शिष्यवृत्ती/फ्रीशिप 
साठी पात्र असल्याचे शिफारस केली आहे. यास्तव सदरहू GMa महाडीबीटी प्रणालीवर समाविष्ट 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत 
समितीच्या दि.१४.१२.२०२१ च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार Diploma in Mechatronics Engineering 
या कोर्सचा समावेश महाडीबीटी प्रणालीवर करण्यास व सदरहू Gta मॅपिंग संबधित शिष्यवृत्ती/ फ्रीशिप 
योजनांशी करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०६०२१५५३१२०५३४ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, वतत 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d¢54b49c6f5¢c903027053476b3a6ef50b46ff44a7e8b820fef7 
bfdd100c56194, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

A M R U ग R A O Z A L T E ‘serialNumber=8EA004AE58 1 D6FF06989D826800FF7528B6FD64185 
79108C011AE21079E9E0C9, cn=SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE 
Date: 2023.06.02 15:54:03 +05'30° 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति | ते > 


१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-१ 


मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


३) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


oC Xx 


4 


G & 


प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाआयटी, मुंबई. 

प्रादेशिक उपसंचालक/प्रादेशिक उपायुक्‍त (सर्व) 

सहायक आयुक्‍त/सहाय्यक संचालक (सर्व) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षक अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 
विभागातील सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती- शिक्षण-१. 


wen 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 


१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


ms 
eS 
Se wSewweeoeoeoe Ste Hae TP Le Ca 


पृष्ठ २ पैकी २ 


